कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड 
समिती, पुणे यांनी शिफारस केलेल्या कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक या प्रवर्गातील 
उमेदवारांची नियुक्‍तीसह सविस्तर पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती- १११८/(प्र.क्र.१८५/१८)/आ.(तांत्रिक) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
१५ मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ डिसेंबर,२०२३. 


वाचा :- १. सदस्य सचिव, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड समिती तथा अधीक्षक अभियंता व 
संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.रानिस/६८/२०२३, 
दि.०३.१०.२०२३. 


२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती- १११८/(प्र.क्र.१८५/१८)/आ.(तांत्रिक) 
दि.२०.१०.२०२३. 

३. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड समिती तथा अधीक्षक अभियंता व संचालक, 
पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.रानिस/प्रलि/७१/२०२३, 
दि.१७.१०.२०२३. 


४. सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. न्यायप्र-२४२९/प्र.क्र.३२/१६-अ, दि.२२.१२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब अराजपत्रित) या पदावर नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे 
घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालावर आधारित राज्यस्तरीय निवड समिती, पुणे यांनी 
दि.०३.१०.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये “कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब अराजपत्रित)" या पदावर सरळसेवेने 
नियुक्तीसाठी ४९५ पात्र उमेदवारांची कागदपत्र तपासून शिफारस प्राप्त झाली आहे. संदर्भ क्र.२ अन्वये पात्र 
४२९ उमेदवारांना "कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), (गट-ब अराजपत्रित)" या पदावर विहित अटी व शातींच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या 
प्रवर्गातील आरक्षित जागांबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७२२/ २०२३ व इतर 
याचिकांवर दि.२२.१२.२०२३ रोजी seal दिले असून त्यानुसार उपरोक्त वाचा येथील अ.क्र. ४ च्या पत्रान्वये 
सामान्य प्रशासन विभागाने एसईबीसी उमेदवारांच्या ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून प्रलंबित असलेल्या नियुक्त्या 
देण्याबाबत कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करावी व त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 
त्यानुसार आर्थिक gio घटक या प्रवर्गातून प्रलंबित असलेल्या ४६ उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यानुसार शासन या उमेदवारांच्या नियुक्‍ती व पदस्थानेबाबत खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब अराजपत्रित) या पदावर शिफारस प्राप्त उमेदवारांमधून परिशिष्ट 
अमध्ये दर्शविलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील ४६ उमेदवारांची "कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), (गट-ब 
अराजपत्रित)" या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधील वेतनस्तर एस-१५ मध्ये 
जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिनांकापासून विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर नियुक्‍ती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-१११८/(प्र.क्र.१८५/१८)/आ.(तांत्रिक) 


एसएलपी क्र.००३६७४/२०२३ प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच खाली 
नमूद विहित अटी /शर्तीच्या अधिन असेल:- 

(१) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र 
शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ लागू राहील. सदर नियमावलीतील 
तरतुदीनुसार संबंधित उमेदवारांना परिशिष्ट अ प्रमाणे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या पदावर 
महसूली विभाग वाटप करुन, वाटप करण्यात आलेल्या महसूली विभागातील रिक्‍त पदावर नागरी 
सेवा मंडळाने शिफारस केल्यानुसार सविस्तर पदस्थापना करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित 
उमेदवारांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित मुदतीत रुजू होणे बंधनकारक आहे. सदर उमेदवारांना 
देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 


(२) सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत तात्काळ रुजू व्हावे. सदर विहित कालावधीत उमेदवार रुजू 
झाला नाही तर तो नोकरीची संधी गमावेल व त्याचा नियुक्‍ती करिता विचार करण्यात येणार नाही, 
ते नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआप रद्द होतील व त्यांचा नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. 
तसेच उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


(३) उमेदवारांच्या रुजू होण्याच्या मुदतवाढीच्या विनंती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली-२०२१ शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार तसेच याबाबत वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(४ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), (गट-ब अराजपत्रित) या संवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांची 
ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार 
निश्चित करण्यात येईल. 


(4) इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या दि. ३१-०१-२०२० च्या शासन निर्णयानुसार खुल्या प्रवर्गातील 
महिला, विजाभज, इमाव व विमाप्रवर्गातील व्यक्‍ती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
प्रगत व उन्नत गटात समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तिना सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या Non 
Creamy Layer प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक महसूली विभाग 
स्तरावर "विभागीय आयुक्‍त" यांच्या अध्यक्षतेखाली Non Creamy Layer प्रमाणपत्र (उत्पन्नाच्या 
दाखल्याची) वैधता पडताळणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीकडून महिलांच्या 
आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या या प्रवर्गातील उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात 
(क्रीमिलेयर) मोडत नसल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या Non Creamy Layer प्रमाणपत्राची 
वैधता संबंधित मुख्य अभियंता यांनी उपरोक्त नमूद शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तपासून 
घेण्याची कार्यवाही करावी. 


(६) हिंदी व मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर शिफारसप्राप्त उमेदवार अगोदर 
उपरोक्त नमुद परीक्षा उत्तीर्ण झाला नसेल किंवा त्याला सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट 
मिळाली नसेल तर, सदरहू उमेदवारांना ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-१११८/(प्र.क्र.१८५/१८)/आ.(तांत्रिक) 


(9) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणार्‍या उमेदवाराकडे सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.३.२००३ 
मधील तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत -७.0.0.* किंवा -0* स्तर किंवा 
-3०किंवा -Co स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य 
उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
यापैकी एक प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: मातंस 
२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४.०२.२०१३ व शासन पूरकपत्र दिनांक ०८.०१.२०१८ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, नियुक्‍ती स्विकारण्याच्या वेळेस सदर 
प्रमाणपत्र / अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्‍ती स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत 
उमेदवाराने उपरोक्‍त झासन निर्णयातील नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्‍यक राहील. या विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४६२/कार्या. १२, दिनांक 
२८-०५-२०१८ तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(८) प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या पूर्व चारित्र्याची पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येत 
असल्यामुळे त्यांची नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत करण्यात आली आहे. चारित्र्य पडताळणी 
अहवाल प्रतिकूल आढळल्यास त्याची सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता करण्यात येईल. मुख्य 
अभियंता यांनी उमेदवारांच्या चारित्र्य पडताळणीची कार्यवाही करावी. सदर कार्यवाही सामान्य 
प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र.चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दि.२८.०८.२०१७ 
मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चापअ 
१००८ / प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दि.०९.०१.२००९ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक 
क्र.चापअ १०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दि.२६.०८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात घेण्यात 
याव्यात. 


(९) उमेदवारांनी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदासाठी विहित केलेली 
व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


(१०) उमेदवारांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास तसेच, त्याचे काम किंवा वर्तणूक अयोग्य अथवा 
अनुरुप / असमाधानकारक आढळल्यास , तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 


(११) परिशिष्ट- अ येथे नमूद उमेदवारांनी संबंधित वैद्यकीय मंडळांकडून वैद्यकीय तपासणी अहवाल 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती नियम) १९८१ मधीळ नियम ११(१) अन्वये नियुक्‍ती 
होण्यापूर्वी किंवा नियुक्तीच्या तारखेपासून त्याची सहा महिन्याची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे 
अगोदर घडेल त्याप्रमाणे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक राहील, या अटीस अधीन 
राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सहा महिन्यांच्या आत वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त 
न झाल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच, वैद्यकीय तपासणी 
अहवाल असमाधानकारक असल्यास त्यांची नियुक्‍ती कोणतेही कारण न देता १ महिन्याची नोटीस 
देऊन समाप्त करण्यात येईल. 


(१२) परिशिष्ट-अ येथील उमदेवारांना त्यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेबाबतचा अहवाल 
संबंधित समितीकडून शासनास प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


(१३) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-१११८/(प्र.क्र.१८५/१८)/आ.(तांत्रिक) 


(१४) 


(94) 


शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला 
दि.०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अशा 
प्रकरणी शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ 
मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू 
ठरतील. वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१२.१.२००७ नमूद () ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या 
प्रकरणी होत नसेळ अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 
लागू ठरेल. 


“परिशिष्ट-अ” मधील उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा 
असल्यास, त्यांना शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे 
वेतन देणे आवश्‍यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्‍ती 
प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत 
करु नये किंवा मंजूर करु नये. तथापि, राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घ्यावयाचा 
असल्यास, त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो २०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक 
०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी लागू राहतील. 


मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी पूर्वसूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


“परिशिष्ट-अ” येथील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या दुसऱ्या पदावर उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाली असल्यास sea उमेदवारांची कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक : वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात 
यावी. 


तर “परिशिष्ट -अ” मधील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणाऱ्या उमेदवारांची 
सरळसेवेने शासनाच्या परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाली असल्यास aT उमेदवारांची 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


परिशिष्ट-अ मधील उमेदवार सध्या केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत 
कार्यरत असतील तर संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या 
दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन 
घेता येणार नाही. तसेच उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांचे केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा 
निमशासकीय सेवेतील ना-चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधित कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या 
अधिन राहील. 


मा. उच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रवर्गातील नियुक्ती संदर्भात रिट याचिका 
क्र.२७२२/२०२३ व इतर मध्ये दि.२२ डिसेंबर, २०२३ रोजी न्यायनिर्णय दिला आहे. त्यामुळे परिशिष्ट 
अ* मधील उमेदवारांची तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्‍ती ही, सदर न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून 
तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या प्रवर्गातील (EWS) आरक्षण प्रकरणी विविध मा. न्यायालयात 
प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती- १११८/(प्र.क्र.१८५/१८)/आ.(तांत्रिक) 


२. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर देण्यात येणारी तात्पुरती नियुक्‍ती ही 
पूर्वचारित्र्य पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी, उत्पन्नाचा दाखला तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीळीयर 
प्रमाणपत्र तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक, महिला, खेळाडू, अनाथ व दिव्यांग इ. घटकांसाठी असलेल्या 
आरक्षण, तसेच हिंदी व मराठी आणि संगणक यासाठी शासनाच्या प्रचलित आदेशातील तरतुदी लागू राहतील. 
तसेच शासन निर्णय समक्रमांक दि.२० ऑक्टोबर, २०२३ मधील इतर अनुषंगिक अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३.  परिशिष्ट-अमधील उमेदवारांनी नियुक्‍तीच्या/पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता विशिष्ट ठिकाणी 
पदस्थापना/ नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत 
दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) 
नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. या आदेशानुसार पदस्थापना देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सविस्तर पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे. त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता यांनी ४ 
दिवसांच्या आत शासनास सादर करावा. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२७१६२६०८८१२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDIN POPAT 


SUDIN POPAT 2५ 
DN: CN = SUDIN POPAT GAIKWAD, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

G Al KWA D OF MAHARASHTRA, OU = WATER 


RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.12.27 16:27:00 +05'30' 


(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
सोबत :- परिशिष्ट “अ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

महाळेखापाल-१/२, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड समिती तथा मुख्य अभियंता (जस), 

जलसंपदा विभाग, पुणे. 

५. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता 

७. अ.मु.स.(जलसंपदा)/ सचिव (प्रकल्प समन्वय)/ सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संबंधित उमेदवार (राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत) 

९. कार्यासन (आ (शा.अ.)/ दक्षता-१/२/३), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती आ (तांत्रिक) 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१११८/प्र.क्र.१८५/१८/आ (तांत्रिक), दि.२७ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड समिती, पुणे यांनी शिफारस केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब अराजपत्रित या पदावर आर्थिक दुर्बल घटक 
या प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्‍तीसह सविस्तर पदस्थापना. 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा |अधौक्षक अभियंता सातारा सिंचन मंडळ सातारा अंतर्गत कोयना बांधकाम 
विभाग, पुणे विभाग क्र.९ कोयनानगर अंतर्गत कोयना बांधकाम उपविभाग क्र.१(अ) 
कोयनानगर. 
मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा |अधोक्षक अभियंता बर 
विभाग, पुणे उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, पुणे अंतर्गत जनाई शिरसाई उपसा 
जलसिंचन व्यवस्थापन उपविभाग दोंड अंतर्गत जनाई शिरसाई उपसा सिंचन 


आकाश प्रदिप सावंत आदुघ सर्वसाधारण 


विनोद समाधान बागल आदुघ सर्वसाधारण 


अजय शिवाजी पाटील आदुघ सर्वसाधारण 


मुख्य अभियंता (वि.प्र,, जलसंपदा |अधोक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ ,सोलापूर अं 
विभाग, पुणे विभाग क्र.९,मंगळवेढा अंतर्गत उजनी कालवा उपविभाग क्र.६१, आष्टी. 


क्षक SATA व संचालक, 
पाटबंधारे संशोधन व विकास 


संचालनालय पुणे 
मुख्य अभियंता (वि.प्र,, जलसंपदा |अधोक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,सोलापूर 


विभाग, पुणे अंतर्गत सोलापूर पाटबंधारे विभाग, सोलापूर अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, 
बार्शी अंतर्गत पाटबंधारे शाखा क्र.१, बार्शी 


दिनेश लक्ष्मण कोरे आदुघ सर्वसाधारण 


किशोर बजरंग किरूळकर आदुघ सर्वसाधारण 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा |अधौक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ , कोल्हापूर अंतर्गत वारणा 
डू १८२ fasta गोकुळ भोसले आदुघ सर्वसाधारण पुणे विभाग, पुणे कालवे विभाग क्र.१, इस्लामपूर अंतर्गत वारणा डाबा तीर कालवा उपविभाग 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता, धाराशोब पाटबंधारे मंडळ, धाराशिव अंतर्गत कार्यकारी 
संभाजी सुभाष काळे आदुघ सर्वसाधारण |।छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छ. संभाजीनगर  ।अभियंता, धाराशिव लघु पाटबंधारे विभाग धाराशिव अंतर्गत उपविभागीय 
AAA AT पाटबंधारे उपविभाग कळंब 


पियुष विवेक जोगळेकर 


निलेश बप्पासाहेब शेलार 


वैभव पिराजी जानके 


हेमराज राजेंद्र खैरनार 


: 


आदुघ सर्वसाधारण 


आदुघ सर्वसाधारण 


आदुघ सर्वसाधारण 


आदुघ सर्वसाधारण 


आदुघ सर्वसाधारण 


आदुघ सर्वसाधारण 


आदुघ सर्वसाधारण 


आदुघ सर्वसाधारण 


मुख्य अभियंता, गोसीखुद प्रकल्प 
नागपूर जलसंपदा विभाग नागपुर 
मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा 
छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छ. संभाजीनगर 
अमरावती 
छत्रपती संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


अमरावती 


छत्रपती संभाजीनगर 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, अमरावती 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा 
विभाग, छ. संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र बिकास, जलसंपदा 
विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, अमरावती 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा 
विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता, (जसं), उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 


अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ आंबाडी, अधिनस्त 
कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही (पवनी). अंतर्गत 
पीखुर्द डावा कालवा उपविभाग क्रं.१ चकारा. 
atte ब बंधारे प्रकल्प मंडळ,परळी वै 
कार्यकारी अभियंता लातूर लघु पाटबंधारे विभाग,लातूर अंतर्गत लघु 


पाटबंधारे उपविभाग, शिरूर(ता.) 

अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.२, ब 

कार्यकारी अभियंता , निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२,लातूर अंतर्गत निम्न 
तेरणा कालवा उपविभाग क्र.५,निलंगा 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड अंतर्गत 
शेतचारी अस्तरीकरण उप विभाग क्र.९ सिरसाळा 


अधौक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला अंतर्गत अकोला 
पाटबंधारे विभाग,अकोला अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग क्र.२ बोरगाव मंजु 
अंतर्गत पाटबंधारे शाखा, महानपिंजर 
Merch अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, 
संभाजीनगर अंतर्गत उर्ध्व गोदावरी एकात्मिक जलसंपत्ती व्यवस्थापन 
पथक, छत्रपती संभाजीनगर. 


क्षक अभियंता व प्रशासक, विकास प्राधिकरण,नाशिक 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक अंतर्गत 
पालखेड पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ येवला अंतर्गत सिंचन शाखा अंदरसुल 


मुख्य अभियंता (वि.प्र.,, जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण,सोलापूर 
२३४ आदुघ सर्वसाधारण विभाग, पुणे अंतर्गत उजनी कालवा उपविभाग क्र.५२, मंगळवेढा अंतर्गत भीमा 
पाटबंधारे शाखा क्र.१, मंगळवेढा 
मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, | अधिक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, j 
अफरोज फखरुल्लाह खान आदुघ सर्वसाधारण अमरावती री पा कक 
आदुघ सर्वसाधारण ; अंतर्गत भीमा पाटबंधारे विभाग, पंढरपूर अंतर्गत सांगोला पाटबंधारे 
उपविभाग, सांगोला 
र्ड आदुघ सर्वसाधारण 
२५२ आदुघ सर्वसाधारण , अभियंता, म्हैसाळ पंपगृह विभाग क्र.२, सांगली अंतर्गत म्हैसाळ कालवा उप 
विभाग क्र.२, सांगोला 
मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा ।अधौक्षक अभियंता, पुणे पाटबंश ी j 
REN आदुघ सर्वसाधारण विभाग, पुणे अभियंता, निरा देवघर प्रकल्प विभाग, सांगवी (भाटघर) अंतर्गत गुंजवणी 
उपविभाग क्र.९ धानेप 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता,नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 
हर्षवर्धन गणपत शिंदे आदुघ सर्वसाधारण ।छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छ. संभाजीनगर  ।अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग,हिंगोली अंर्तगत लघु पाटबंधारे उप 
विभाग,ओंढा 


मुख्य अभियंता (वि.प्र,, जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ,स j 
२६६ | [SAAT संतोष खडके आदुघ सर्वसाधारण पुणे विभाग, पुणे विभाग क्र.८, सोलापूर अंतर्गत उजनी प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग, करमाळा 


मुख्य अभियंता (वि.प्र,, जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर अंतर्गत उजनी कालवा 
२६७ ।अजय शहाजी जाधव आदुघ सर्वसाधारण विभाग, पुणे विभाग क्र.९, मंगळवेढा अंतर्गत उजनी कालवा उपविभाग क्र.३८ माचणूर 
मुख्य अभियंता,तापी Teste व ae पंडळ,धुळे अं अभियंता, 
अक्षय शांतीलाल गुप्ता आदुघ सर्वसाधारण नाशिक 4 व. वया अता परव रिता 
विकास महामंडळ, जळगांव |।पाटबंधारे विभाग, अंतर्गत लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग,सामोडे 


a 


€ 


wa) 
wa) 


A) 
ie) 


A) 
A 


A) 
AU 


ee 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता,नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 
अविनाश राजाभाऊ घाडगे आदुघ सर्वसाधारण ।छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छ. संभाजीनगर अभियंता, नांदेड पाटबंधारे विभाग(द.) नांदेड अंर्तगत पाटबंधारे उपविभाग 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, | अधौक्षक अभियंता , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण लातूर अं 
ris a जलसंपदा पाटबंधारे विभाग क्र. उपविभाग क्र. 
शुभम चाळासाठेच गंभोर आद सर्वेसावासा छत्रपनी संभाजीनगर लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा । लातूर al बंधारे विभाग क्र.१ लातूर अधिनस्त उपविभाग क्र.२ लातूर 


विभाग, छत्रपती संभाजीनगर ।अंतर्गत सिंचन शाखा क्र.६ तांदुळजा 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता, धारार धारे मं j 
सचिन रामचंद्र रंदवे आदुघ सर्वसाधारण SAT संभाजीनगर विभाग, छ. संभाजीनगर अभियंता, धाराशीव लघु पाटबंधारे विभाग धाराशिव अंतर्गत उपविभागीय 
अभियंता,लघ॒ पाटबंधारे उपविभाग क्र.४ परांडा 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली अंतर्गत लघु 
आदुघ सर्वसाधारण विभाग, पुणे पाटबंधारे विभाग, सांगली अंतर्गत लघु पाटबंधारे बांधकाम उप 
विभाग,आटपाडी 


क्र.४ करंजविहीरे 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, | अधिक्षक अभियंता, Seat पेनगं पडळ, नांदेड अं 
es सोमाजी तगर जलसंपदा ।अभियंता. पेनगंगा विभागीय .४ बाळापुर. 
Seas वाक आदुध-महिला छत्रपती संभाजीनगर लाभक्षेत्र विकास, , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभागीय पथक क्र.४ बाळापुर 
विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), धीक्षक अभियंता गुण नियंत्रण मंडळ नागपुर अंतर्गत गुण नियंत्रण विभाग 
साक्षी संजय देशमुख आदुघ-महिला नागपूर जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, ।नागपुर अंतर्गत गुण नियंत्रण उपविभाग वर्धा 
पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा | अधोक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
प्रदिप रामचंद्र पाटील आदुघ सर्वसाधारण विभाग, पुणे अभियंता, भामा आसखेड धरण विभाग अंतर्गत भामा आसखेड उपविभाग 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा  ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, काकण प्रदेश, मुंबई अं धोध 
विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई ।अभियंता, उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे अंतर्गत 
२३० २९५ राहुल सुनील पांडे आदुघ सर्वसाधारण कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली अंतर्गत 
उपविभागीय अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग क्र.४, कामार्ली 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 

दिव्या प्रतापसिंह भोसले आदुघ-महिला छत्रपती संभाजीनगर लाभक्षेत्र विकास, १49 

विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 

अधीक्षक अभियंता ब संचालक, 

दिशा दिलीप पाटील आदुघ-महिला पुणे पाटबंधारे संशोधन व विकास 

संचालनालय पुण 
मुख्य अभियंता, विर 

वृक्षवल्ली उत्तमराव जाधव आदुघ-महिला अमरावती जलसंपदा विभाग, अमरावती 
मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा 

शुभांगी बाबुराव बोबडे आदुघ-महिला  ।छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छ. संभाजीनगर 

1 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
गौरी चंद्रकांत शेरकर आदुघ-महिला अमरावती विभाग, अमरावती 
मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा 
समरीन फयाज पटेल आदुघ-महिला छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छ. संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र बिकास, जलसंपदा 
विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 


स्मिता पंडितराव शिंदे आदुघ-महिला छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व 
| क्क क 


अधिक्षक अभियंता, Ses पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड अंतर्गत कायकारी 
अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.५ हादगांव. 


कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे संशोधन विभाग, पुणे अंतर्गत पिंपळगाव जोगे 
धरण उपविभाग क्र.३, नारायणगांव 


क्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला अंतर्गत लघु 
पाटबंधारे विभाग, अकोला अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.६, अकोट 


(बांधकाम) 
अधिक्षक अभियंता,छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ,छत्रपती 


संभाजीनगरअंतर्गतलघु पाटबंधारे उपविभाग अंबड 


क्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, ब जलविज्ञान मंडळ, 
नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, कळवा 
(ठाणे) अंतर्गत जलविज्ञान प्रकल्प उपविभाग,देवरुख. 


अभियंता, उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती अंतर्गत उर्ध्व वर्धा 


पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, धामणगाव 
अधौक्षक अभियंता, IIMs पाटबंधारे मंडळ, धाराशिव अंतगत 


कार्यकारी अभियंता, धाराशिव लघु पाटबंधारे विभाग धाराशिव अंतर्गत 


उपविभागीय अभियंता,लघ॒ पाटबंधारे उपविभाग धाराशिव 
अधिक्षक अभियंता, उ ंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड अं 


अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. ८ नांदेड 


विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
शे 
विभाग, पुणे विभाग क्र.८, सोलापूर (विभागीय कार्यालय) 
मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा । अश 
४३७ ।|विजया सुरेश जाधव आदुघ-महिला छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छ. संभाजीनगर  ।कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर अंतर्गत निम्न 
तेरणा कालवा उपविभाग क्र.६, निलंगा मु. लातूर 
मुख्य अभियंता, धीक्षक अभियंता प्रकल्प मंडळ, नागपुर अधिनस्त कार्यकारी 
ज्ञानेश्‍वरी विजयकुमार जाधव जलसंपदा विभाग नागपुर | अभियंता, संकल्पचित्र बिभाग पथक, नागपूर अंतर्गत उर्ध्व बर्धा संकल्पचित्र 
पथक क्र.२, अमरावती (FATTER) 
मुख्य अभियंता (वि.प्र.,, जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण,सोलापूर 
४४१ ।पूजाउत्तम शेणवी विभाग, पुणे अंतर्गत उजनी धरण व्यवस्थापन भोमानगर अंतर्गत भोमा उपसा | 
सिंचन उपविभाग क्र.२, इंदापूर अंतर्गत भीमा उपसा सिंचन शाखा, गागरगांव 


Digitally signed by SUDIN POPAT GAIKWAD. 


SUDIN POPAT GAIKWAD ५७५०८० | ee 
‘SOURCES DEPARTI 
Date: 2023.12.27 16:27:19 +05'30' 


(डॉ.सुदिन गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, बीड अंतर्गत 
a जलसंपदा अभियंता. माजलगाव पाटबंधारे विभाग , 
गता वर म डत आदुध-महिला छत्रपती संभाजीनगर लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा | कार्यकारी , माजलगाव पाटबंधारे विभाग परळी वै 


